अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित 


अस्थायी आस्थापने वरील पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्र.मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/लपा 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १६/०४/२०२४ 


पहावे: १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(४४३/२०२३)/लपा,मंत्रालय,मुंबई, दि.१३.१०.२०२३ 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(४५७/२०२३)/लपा,मंत्रालय,मुंबई, दि.१७.१०.२०२३ 
३. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(४९०/२०२३)/लपा,मंत्रालय,मुंबई, दि.२०.१०.२०२३ 
४. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४. 
५. शासन निर्णय क्र.आढावा २०२३/प्र.क्र.४७/२३/आस्था. (पुनर्रचना), दिनांक २३.१०.२०२३ 
६. अधीक्षक अभियंता,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.८७६/आस्था-२/ 
मुदतवाढ/लपा/२०२४,दि.१२.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा 
अधिनस्त व्याघ्रनाला कालवा प्रकल्प उपविभाग, मलकापूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदांना; संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा लघु पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा या 
विभागीय कार्यालयातंर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७६पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ 
पदांना तसेच संदर्भ क्र.३3 च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ, वाशिम अधिनस्त 
कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम व त्याअंतर्गत चार उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७० पदांना व कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम(बांधकाम) व त्याअंतर्गत पाच 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.४ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णय दिनांक सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक.०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- आता संदर्भ क्र. ५ अन्वये शासन निर्णय क्र.आढावा २०२३/प्र.क्र.४७/२३/आस्था. (पुनर्रचना), दिनांक 
२३.१०.२०२३ नुसार करण्यात आलेल्या फेररचनेप्रमाणे संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांचे 
अधिपत्याखालील १) कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्त व्याघ्रनाळा कालवा प्रकल्प 
उपविभाग, मलकापूर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना, २) कार्यकारी अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) या विभागाच्या अधिनस्त १ विभाग व बांधकाम कार्यप्रकारातील २ उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७० पदांना, ३)कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) व 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


त्याअंतर्गत ५ उपविभागाय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना, तसेच ४लघु पाटबंधारे विभाग, 
बुलढाणा विभागीय कार्यालय व अंतर्गत कार्यरत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७६ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदास दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सविस्तर पदनिहाय विवरण सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे आहेत. 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या /पदांमधीलळ घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती 
अंतिम/अचूक आहे असे 
गृहीत धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमूद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्त AA कालवा प्रकल्प उपविभाग 
मलकापूर या उपविभागातील १८ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष 
२७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प (८०) सर्वसाधारण (००१), संचालन व प्रशासन (०३) सामायिक आस्थापना कार्यकारी 
(03)(09) अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा या मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) व त्याअंतर्गत लघु कार्यालयातील २ उपविभागांमधील एकुण Vo अस्थायी पदे 
आणि लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) व त्या अंतर्गत ५ उपविभागाय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील एकुण १०६ पदांच्या वेतनावरील खर्च हा "मागणी क्रमांक आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च ८० (१९०)सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) योजनेतर 
वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (४७०१ आय १७१)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०२ लहान 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुतवणूका (००)(०५) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (लहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम) (४७०२ ५१०१) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


अधिक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा या मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग बुलढाणा व त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या ३ उपविभागांमधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७६ पदांच्या 
वेतनावरील खर्च हा "मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावीलळ भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) 
सार्वजनिक खेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०४) योजनेतर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान 
(०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा "मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील खर्च, (८०) सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (02) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


योजनांतर्गत (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६६५" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१६११४४०००९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 

VA R S H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b200b2df2a6c4331b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 

S A N D E E Pp 14afe21882df5 1 ab8cdaad2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F 
260EDEE79F096333766DAB604E021, cn=VARSHA. 

BHAGAT Prenat ee 
Date: 2024.04.16 11:57:10 +05'30' 

(वर्षा भगत) 
सहपत्र : परिशिष्टट-अव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


महालेखापाल-१,(लेखा परीक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल-२,(लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
कार्यकारी संचालक,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर. 

मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,अमरावती 

मुख्य अभियंता,(वि.प्र| जलसंपदा विभाग,अमरावती 

अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा. 

कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,बुलढाणा 


. अधिक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम 

. कार्यकारी अभियंता,वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम 

. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम), वाशिम 
. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, कारंजा (बांधकाम) 

. कक्ष अधिकारी, अर्थ-२,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कक्ष अधिकारी,आ(पुर्नरचना), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी,आ(प्रशि),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


ल.पा कार्यासन,संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


परिशिष्ट-“ अ” 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई शासन निर्णय क्र.मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/लपा, 
दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 

नियत अस्थायी पदांचा तपशिल 

सेवा सातत्य कालावधी दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१९.०८.२०२४. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 
g Te Alen कालवा प्रकल्प | उप विभागीय अभियंता g 
२ उपविभाग, मलकापुर कनिष्ठ अभियंता v 
3 वरिष्ठ लिपीक g 
डु कनिष्ठ लिपीव २ 
ष्‌ टंकलेखक g 
& अनुरेखक g 
७ Rm 1 २ 
८ स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
९ वाहन चालक g 
१० ।चोकोदारा 111 | १ 
नियत अस्थायी एकूण पदे- १८ 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव | 'पदनाम 'पदसंख्या 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, | कार्यकारी अभियंता 
२ वाशिम उप अभियंता g 
३ कनिष्ठ अभियंता डं 
डु वभागीय लेखापाल 
ष्‌ प्रथम लिपिक g 
नि वरिष्ठ लिपीव षण 
७ कनिष्ठ लिपीव डु 
८ टंकलेखक ३ 
९ सहाय्यक आरेखक /आरेखक g 
20 लघु टंकलेखक १ 
११ सहाय्यक आरेखक g 
१२ संगणक १ 
१३ भांडारपाल १ 
a4 सहायक भांडारपाल १ 
gu ।चोकोदारा | १ 
१६ शिपाई 1171 | ष्‌ 
१७ नाईक g 
१८ वाहनचालक 
'एकुण 3¥ 

g  । लघु पाटबंधारे बांधकाम उप विभागीय अभियंता g 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


उपविभाग, वाशिम क्र.१ शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


K | «K 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


अनुरेखक 


“० (९ | ७ |. | ©} K | av] ७ 


।चोकोदारा || 


९५) | ./० | »/० | .”० | Ww] Aw 


शिपाई | 


wo 
छठ 


“wo 
९* 


एकुण 


लघु पाटबंधारे बांधकाम ।उप विभागीय अभियंता 


उपविभाग, रिसोड क्र. ५ । शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


अनुरेखक 


>० | (९ ७ |.) | ©} K | Av] ० Ww 


।चोकोदारा || 


AIN|N|N|N|A|W!] ०" | ०< | »/० 


शिपाई | 


wo 
° 


'एकुण १८ 


नियत अस्थायी एकूण पदेँ ७० 


कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) 


अ.क्र. कायालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 


लघु पाटबंधारे विभाग, । कार्यकारी अभियंता g 


वाशिम (बांधकाम) उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


प्रथम लिपीव 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


लघु टंकलेखक 


आरेखक 


सहायक आरेखक 


|| G |.) | oO} K | a] “७ | ~ 


भांडारपाल 


सहायक भांडारपाल/ लिपीव 


wo 
° 


ants लिपीव 


AO 
ww 


कनिष्ठ लिपीव 


wo 
५ 


टंकलेखक 


2841 
AU 


संगणक 


wo 
Xx 


We) 
"¢ 


वाहन चालक 


नाक | 


wo 
an 


“० | »/० | »/० | »/०5| WK) .८/ | »० | rw|nrw|w]|nrw|nw] K)/wnw|w 


।चोकोदारा 71 | 


wo 
CG 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


श्ट 


ig अ | 
एकूण 


Ze 


1A) G | Mm} oO} K | wi] “७  »० 


wo 
° 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.३, मालेगाव (बांधकाम) 


उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


चौकोदार 


A| NIN] »/० | »/० DW! ०" | << | »/5 


ii: 4 | 
एकुण 


vw 
९* 


>० | (९ | ७ |.) | ©} ०< | a] a] ww 


wo 
° 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.६, रिसोड (बांधकाम) 


उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


।चोकोदारा 1 | 


A| »० | »/०5| »०5| NW] AW! K]K!] w 


we | 
एकुण 


vw 
९* 


>० | (९ | 5 | .ता | oO} K | wi] “७  »० 


wo 
° 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण 
उपविभाग, वाशिम (सर्वेक्षण) 


उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


चौकोदार 


शिपाई | 


A| NIN] NW] NW] AD]! ०" | << | ww 


एकुण 


S| K | Av] A] wo 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.४, माळेगाव (बांधकाम) 


उप कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता 


शाखा/कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


नि टंकलेखक g 
७ अनुरेखक g 
८ वाहनचालक Q 
8 ।चोकोदारा | रि 
१० शिपाई 171 | २ 
एकुण १८ 
नियत अस्थायी एकूण पदे १०६ 
बुलढाणा लघु पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा 
अ.क्र. |कार्यालयाचेनांव | | 'पदनाम 'पदसंख्या 

१ | कार्यकारी अभियंता, लघु कार्यकारी अभियंता ०१ 
२ । पाटबंधारे विभाग, बुळडाणा । उप कार्यकारी अभियंता ०१ 
3 शा. अभियंता/क.अभियंता ०डॅ 
डु वभागीय लेखापाल ०१ 
षण प्रथप लिपीव ०१ 
द भांडार पाल ०१ 
9 निम्नश्रेणी लघुलेखक ०१ 
C कनिष्ठ लिपोव ow 
g आरेखक ०१ 
Ro वरिष्ठ लिपीव ou 
११ सहायक भांडारपाल ०१ 
१२ सहायक आरेखक ०१ 
१३ टंकलेखक 08 
शड संगणक ०१ 
gu Arp 11 | ०१ 
१६ ।चोकोदारा 7371 | ०१ 
१७ शिपाई 11 ०५ 
Rv वाहन चालक og 
एकूण डड 

g पविभागीय अभियंता, लघु | उपविभागीय अभियंता ०१ 
२ पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग | कनिष्ठ अभियंता ०्डॅ 
३ | क्र.२, बुलढाणा वरिष्ठ लिपीव ०१ 
डु कनिष्ठ लिपीव ०२ 
ष्‌ टंकलेखक ०१ 
द अनुरेखक ०१ 
७ शिपाई = ०२ 
८ स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ox 
९ वाहन चालक ०१ 
१० pape ०१ 
'एकुण १८ 
g पविभागीय अभियंता, लघु | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ox 
२ | पाटबंधारे उपविभाग अमीन | ०१ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/ळलपा 


३ | क्र.९,बुलढाणा pare | ०१ 
एकूण ०६ 
१ | उप विभागीय अभियंता, पविभागीय अभियंता ०१ 
२ | खडकपूर्णा प्रकल्प उप विभाग, | कनिष्ठ अभियंता/शाखा ow 
देऊळगांवराजा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
3 स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ox 
डु बरिष्ठ लिपीव ०१ 
ण कनिष्ठ लिपीव ०२ 
द्‌ टंकलेखक ०१ 
७ अनुरेखक ०१ 
हं शिपाई 11 | ०२ 
९ ।चोकोदारा | ०१ 
१० वाहन चालक ०१ 
'एकूण १८ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण प ७६ 
परिशिष्ट-“ब” 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई शासन निर्णय क्र.मुदवा-२०२४/(१५९/२०२४)/लपा, 
दि.९६/०४/२०२४ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी पदांचा तपशिल 
सेवा सातत्य कालावधी दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 3%.06.202%. 
अ. Se नांव पदनाम ai पैवानिवृत्ती दिनांक 
क्र 
g श्री.यु.बी.जाधव स्वच्छक ०१ २१/१०/२०२४ 
। रुपांतरीत अस्थायी पद एकूण | Pk 
VARSHA णा, 
5१0७ Se 
BHAGAT उपम त ह शलडा, पोनी 


Date: 2024.04.16 11:57:51 +05'30' 


( वर्षा भगत ) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


